ज्ञान तपस्वी प्राचार्य (नि.) अट्टयानंद गळतगे 


शशिकांत ओक 


मान्यवर लेखक आपले लेखन कसे करतात? त्यासाठी ते पुर्व तयारी कशी करतात? वेगवेगळे 
देशविदेशीतील संदर्भ ग्रंथ मिळवून त्यांतील पान व प्रकरण क्रमांकासह त्यांना ते कसे हाताळायला लागतात? 
अचूकपणे हव्या त्या वेळी त्यांना ते ते संदर्भ कसे आठवणीत राहतात? इंग्रजीतील मोठमोठ्या परिच्छेदांचे 
मराठीत अनुवाद करताना त्यांना सारखे इंग्रजी ते मराठी शब्दकोशाची मदत लागते का? त्यांच्या लेखनाच्या 
हस्तलिखिताच्या प्रक्रियेपासून ते नियतकालिकात किंवा पुस्तक रूपाने प्रकाशित होईपर्यंत काय काय त्यांना 
करावे लागते? वगैरे प्रश्न सामान्य वाचकांना पडतात. 


प्रा. अद्दयानंद गळतगे सरांना ८ ऑगस्ट २०२० ला ८९वे वर्ष लागले. त्यांच्या या वयात त्यांचा दिनक्रम काय 
असतो वगैरे विचारणा मला अनेकदा विचारात पाडत होत्या. एकदा मी बेळगाविहून परतताना मुद्दाम 
निपाणीला थांबून त्यांची भेट घ्यायला एक रात्र राहिलो होतो. त्यांचे चिरंजीव प्रो. वेदांत गळतगे हे निपाणीत 
मॅथ्स व सायन्सचे मान्यवर प्रोफेसर आहेत. त्यांच्याकडे ते मला भेटायला म्हणून मुद्दाम आपल्या मळ्यातील 
फार्म हाऊस वरून आले होते. त्यावेळी त्यांनी मला प्रज्ञालोक मधील त्यांचे लेख वाचायला दिले होते. ते नंतर 
मिपावर सादर झाला आहे. 


आता सध्या काय लेखन कार्य चालू आहे असे विचारता विषय मनात आहेत. पाहू कधी लिहिणे होईल ते. असे 
ते म्हणाल्याचे आठवते. त्यानंतर त्यांनी लेखनाला सुरवात केल्याचे कळले. मी एकदा त्यांना मी आपल्याला 
काय मदत करू शकतो म्हणून विचारणा केली, “तुम्ही काय मदत करणार हो?' असे त्यांच्या कानडी लहेज्यात 
ते म्हणाले. सर तुम्ही लिहिलेल्या हस्तलिखिताला मराठीत टायपिंग करून दिले तर चालेल का? मी धीटपणे 
का व नंतर त्यांच्या नातवाने व्हॉट्स अँपवर त्यांच्या हस्तलिखिताच्या पानांचे फोटो पाठवायला सुरवात 


आपल्या बोलण्याचे पटापट लिहून मिळायची सोय असते म्हणून 5५000९011€0(5.८0॥ या अँपला मी वापरत 
असे. त्यात मराठी, हिंदी व इंग्रजीत आपले बोललेले लिहून मिळे. पहाटे फिरायच्या व्यायामाबरोबर ज्या 
विषयावर लिहायचे आहे, त्याला धरून चालता चालता बोलून कच्चा मसूदा तयार करीत असे व नंतर त्याला 
विराम चिन्हे व चुकांना दुरुस्त करून बराच वेळ वाचवत असे. सरांच्या हस्त लिखिताला लॅपटॉपवर पाहून 
टॅबवर 5"॥(९9/0००॥0.८0॥) पटापट लिहायला सोपे गेले. 


शिवाय एका कक्‍्लिकने भाषा बदलून सरांच्या इंग्रजी लेखनातील बोजड शब्दांचे स्पेलिंग आपोआप सुधारुन 
मिळायची सोय पण त्यात आहे. त्यामुळे मला सरांच्या हस्तलिखिताला टाईप करायला सुरवातीला जरी जड 
गेले तरी नंतर हात बसला. विराम चिन्हात कुठे एकेरी तर कुठे दुहेरी अवतरणे, इंग्रजीत काही शब्द, वाक्ये 
नेमकी अधोरेखित करून ठेवणे, पाश्चात्य लेखकांच्या पुस्तकातील उताऱ्यानंतर त्यांच्या पानांचे क्रमांक ७. 
असे देताना त्यांनी पाळलेले कटाक्ष थक्क करून जात असत. कुठेही खाडाखोड नाही. सलग एकटाकी लेखन 
तेही अशा विषयावर की त्यातून त्यांच्या पांडित्याचे, गहन अभ्यासाचे दर्शन होते. पल्लेदार वाक्ये, आपल्या 
मतांच्या पुष्ट्यर्थ दिलेले चपखल पाश्चिमात्य वैज्ञानिकांचे व भारतीय तत्वज्ञानी>च्या लेखनाचे पुरावे, संस्कृत 
भाषेतील गहन श्लोकांचे मराठीत सुगम रुपांतर ही त्यांच्या लेखन कलेतील वैशिष्ट्ये जागोजाग दिसतात. 
एकेकाळी निख्खळ विज्ञानवादी असलेले नंतर बुद्धिवादाच्या तोकडेपणाची जाणीव होऊन त्यांनी त्यावर प्रहार 
केले. आपल्या वैचारिक बैठकीला प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानच उपयोगी आहे. असे त्यांनी आवर्जून प्रतिपादन 
केले आहे. प्रा. अद्वयानंद गळतगे हे मिपाकरांना माहितीतले व्यक्तीमत्व आहे. त्यांच्या लेखनातून निर्माण 
झालेले अनेक धागे त्यांच्या खणखणीत  वैचारिकतेची साक्ष देतात. 
सरांचा पहिला लेख नंतर एप्रिल २०२०च्या प्रज्ञालोक मधून छापून आला. मी तयार केलेल्या टायपिंग लेखनाला 
नंतर त्यांच्या नातवाने सरांना प्रिंट आऊट काढून वाचायला दिले. त्यात सरांनी काही चुका दाखवून 
नातवाकडून दुरुस्त करून घेतल्या. त्यांच्या नातवाला मराठीत टायपिंग करायची आवड निर्माण झाली. 


र्वेनचा उत्क्रातिवाद सिद्धांत वरोबर आहे काय? 
लेखकः पावार् अल्यानंट ळते. ओ.ज. जिल्का- वेळजाव, ॥॥"प कनी: 
७७०३००५४५४. 


.. तरच डार्विनचा उत्क्रांतिवाद खरा मानता येईल 


एकोणिसाव्या शतकात रॉबर्ट हुदिन व इतर अनेक त्या काळातौत्र 


जादू बोलवल्या जाणाऱ्या 'सीयन्स 'नावाच्या खास 


सरांच्या हस्तलेखनाला टाईप केलेले एक पान 


या लेखमालेतील पाच भागापर्यंत सरांचे लिखाण झाले आहे. यापुढील भागावर ते लेखनकार्य करत आहेत. 


कः> 


उह 


8. 


खिळे 117017 ा न 
' उत्प सहकेनर व्ऱ्ा नाळ ०७टनर क 

पात पध्येशसत्गतस्ककडन 
। त्य'£ ऱ्या 
नै? गामताल्म्यार्दी(अ०"/१ळ!रडे 


ने त्यॉला आग्हना दिले की “जाग- 


|) 


«1५ अ डे 


4 


२! शिल (९० “जत को च्य 


ककल कारण रफी जादू ॥ अ /” 


करकस्वधल जि जगकूने प्रग्किस स्कसलात्द रे 
सीभाज्ञादूशाराऊरीत रभसरेल्या उगभन 
नेन्टेटास्कीनी 

9) न्साऑप्फ्‌ बेल्स 


सरांच्या हस्तलेखनाचा नमुना 


। 


॥, शाशत 1 

ह. 1 डी ].. 9 हि | 
-८- 1.१... 2. “>. स्भाव उचकिकन ४-न्जाळाकेर *:८0). >; जे) मोल: > अतर 
। १५. लेक. > “ची प सन्हीडकयस्ह सति माशूसयारक्हेरना 17 अगोफटर रेज ४” रे गी उरे 

रू” हत्या यस्ता र्शक न्ार29का २ करि ५४ की ऑर र्ग ड्रेऱरी 4 


७ व्हय किश्या शिसरा्या ष्विव पोटे शॉग्य्क्साणहरे 
यस पनेश्‍ेक रसे स्वड्कषकी” ल गेट यामा सल ?/लकॉ धार" रया यी 
सरण येर हे टाकप्केे केशळा पेईशीॉग्िलिटप्ा नुर” एना 

दासी-अओेय-सैफिला चा त्टायखेठे , *तेंग्सेदल्यरे याप्गी मटर सते स 
मकी-यक्ण्क्यरणकील म्मस्शीसाऱ्यापुट/रोनी म्हेळेत्स स परकर शी रनेकर! 
) नैएअध्ओ 70 फहितण रुत्रे >ाफ्ळे> गजरजटीलभ स्रलचे रतक्राॉगर खम 
वी किणफ एकटैधकाणे नसळसाकरी रकजी टोध/्लाळा तभकेधेभ म्हजे शोर ज्पान 
टन ाकतकेलती गारितीडीन मकेन्ीन्र शेळी ग्रेड (2६62 7704. 


१ 


1 


: 


| 


१ 


| 


म्रवान्कसा म्भडिन्िक्ल कर्व्म हरेळा स्किन 


फलक कणा जायाची ४रन्हर शे* 
> 


२१ “म्पला ७ कष 2 4१ शं 2 ज९१ 0 


१३- १%*क्टळ ब्यहयशा "रेट कया य 


४4४ 4242.>4%१७७४/ ७०८2 विध रट हटा. ९१0 
कटक 21090 जो”-शरत्केशक 8 म्ञााकूणयाप कची कूस्स्नेडी डेल: र्तर ९20040 “केर रर 
7 न कव्सत्सला (अक्सर स्तहेतणे याहिसररी मिशी ७त्राकायेर स्त*लर९१* १7१ रार्ख्वेक* ३! रली परे 
डि अ उरेभण्येक् कशी 9७/२५/७6९२. अहयकेरे हििस्किकि्ााय 22७०7२८ ) 2४५ । ४५१५) ७1४7, 
स्यारव्सल्सत्मे ते सातार प्सश्शिस्त् रेगे धिक निझल्ल्ने 0४/३१ "न्या... 
हेय स्का करिस्कतीलट आरसे म्लिभ्ा च्रेल ही न्लांेल्र 
कत्ग्मंध्त ण्य यप्मोक अतामण्सच्षील्यया करजन्रीलीत्य (टेरव्या 
ज्मगेडत्कदिपच्यसन्करओे स्रनित मत "याड. सक्कर 
उउ्शोडे से रुतस््कित्यीत्र न्कच हँ... आ>.३ 


आ. 
फेलो *भवल्कार सनातट न्या र “आत्म्तभस्*र रत 


> 

होक्याकेस्योळा0 सततगय रेशो? 36*8ततस्कत कककस त ेज्रा 
दध शकर ११.१५ कश्या ध्य्रकसाधटरर चस कथ. 
कित अस्ाग्िक शिवना दाल्लल (२४४१४7८ 

क 132 न्क््ड्््स्न अ्केटटीर बन”र्‍्र७ मिभान्हान 
बल्लध्थिन्सास्या ४2४00 2277208” 
शात्मन्श्क नरे हे मल्स्लेट ०कीन्या 
ट्टॉशलशन 


०१7७ मक्या 


२०४५९४ 21०0९१४७२७ :% १204013006 
ग्मुटक! 1%्कु* ६६५ डाल्लशभ ए**वट (> ६३” 
२२कतय्ट व» पूशीक€५)५ त १700070111 
ठेककभ लो प्रशिश्ञिगे> 
"भ्ग्मो अगर अशय रणे 
क निक ”सप्काथमिवशिने 7स्ज म्रेशतार 


पान तीन वरील *फूटनोट 


प्रा. अद्धयानंद गळतगे यांची लेखन संपदा- 


विज्ञाज 
आणि 
अंधश्रध्दा क्रिर्मूलत 


॥। भ्र क 


| 


र 


क: 


